भूमी अभिलेख कक्षातील 30 अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०९२३/प्र.क्र.२२२/फ-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


१) महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दिनांक १३.०९.२०१९ व 
दिनांक २१.०९.२०२१. 

२) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.०२.२०२३. 

३) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष- 
३/योजनेत्तर/प्र.क्र.२१/२२-२३/२०१; दिनांक ३.०२.२०२३. 

४) शासन निर्णय सम क्रमांक दिनांक २४.०३.२०२३. 

५) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२२ व दिनांक 
६.०९.२०२३ चे शुध्दीपत्रक. 


शासन निर्णय : 

वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण, सिमांकन व जमाबंदी या योजनेत्तर योजनेखालील ३० अस्थायी वन विभागातील 
पदांच्या आढाव्याअंती संदर्भ क्र. १ च्या दिनांक १३.०९.२०१९ व दिनांक २१.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्य 
केलेल्या सुधारित आकृती बंधातील २६५७३ पदांमध्ये समावेश आहे. सदर ३० अस्थायी पदांना दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ 
अन्वये विनंती केली आहे. 
२. उपरोक्त प्रस्तावानुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन, सदर ३० अस्थायी पदांना या विभागाच्या समक्रमांक दिनांक २४.०३.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक १.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यास्तव 
विवरणपत्र - अ मध्ये दर्शविलेले ३० अस्थायी पदे दिनांक १.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) सदर ३० अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळावधीसाठी Rea नाहीत. 
ब) सदर ३० अस्थायी पदे भूमी अभिलेख कार्यालयातील असून ती वन विभागातील पदांच्या आढाव्याअंती 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या आकृतीबंधातील पदांमध्ये समाविष्ट असणे 
आवश्यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०९२३/प्र.क्र.२२२/फ-४ 


४. सदर पदावर होणारा खर्च हा २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण व 
विकास, १०१ (दोन) वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (२४०६ ०१०२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षातील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१.०८.२०२२ व दिनांक ६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५११२९४०९८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
VINAYAK | See 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a106d8ae9dc6f9c21243429b8a21e6762994d1ec 


1f8e4db5efa4d4eb46f5991, 
pseudonym=74F0E3B58617F3A42D 160E23E461C5362EF8 
CA44, 

rialNumber=7D6A60D038156E6E790DF 15F9D2E7618F7 


sel 
1774B3A755DA77COBDEOFC621C1435, cn=VINAYAK 
SHASHIKANT JAKHALEKAR 


Date: 2023.09.25 15:14:52 +05'30° 


(वि. ह. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), ठाणे / नागपूर. 

६. मुख्य वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांचे कार्यालय. 
उप वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, नागपूर. 
उप वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख कक्ष, ठाणे स्थित पनवेल. 

. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / ठाणे. 

१२. वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१४. कार्यासन फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१४. निवडनस्ती. 


०७८ "७ A 0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०९२३/प्र.क्र.२२२/फ-४ 


शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०९२३/प्र.क्र.२२२/फ-४, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र 
प्र.मु.व.सं.म.रा. अ.प्र.मु.व.सं. | उप वनसंरक्षक, | उप वनसंरक्षक, 
नागपूर यांचे (वन्यजीव) पुर्व | भूमी अभिलेख | भूमी अभिलेख 
कार्यालयात नागपूर पुर्व प्रदेश पश्चिम प्रदेश 
मु.व.सं.भूमी कार्यालयातील नागपूर कार्यालय ठाणे 
अभिलेख पदे कार्यालयातील | स्थित पनवेल 
कार्यालयातील पदे पदे कार्यालयातील पदे 
Pajero CT dT UP Cd 
Sc 0191115111 
१1 ७ 
उप अधिक्षक १ १ २ 
' जाके | | 
कार्यालय अधिक्षक कळल कण आळ कळ अळनळ्ाळ कळ्या 
|e |ल्घुलेखकछच्वत्षेण)ी | १ | १ | ७१७ | ७9७ | १ 


लेखापाल 

निमतनदार 

fe आया काक व्या ae Ses 
"|: ee 
Le) 
eee ee .0 


Digitally signed by VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 


Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mi hi 
5.4.20=4a106d8ae9dc6F9C21243429b8a2126762994d1 


2. 

1f8e4dbSefa4d4eb46f: 
pseudonym=74F0E3B58617F3A42D160E23E461C5362EF8C 
A44, 


ialNumber=7D6A60D038156E6E790DF 15F9D2E7618F71 
774B3A755DA77COBDEOFC621C1435, cn=VINAYAK 
SHASHIKANT JAKHALEKAR 

ste: 2023.09.25 15:15:14 +05'30 


(वि. हा . जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


33333 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


